Pam ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत राज्यामध्ये 
नव्याने (नवीन तसेच विस्तारीकरण) Liquid medical 
Oxygen Manufacturing along with Storage and 
Cylinder filling facility (LMO) प्रकल्प 
उभारण्याकरिता विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र. :- साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योग-८ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ :- 9) शासन निर्णय समक्रमांक साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योग-८, दि. २१/०५/२०२१, 


शासन पूरकपत्र - 


२) शासन पत्र समक्रमांक दिनांक ०१.०६.२०२१ 
३) उद्योग संचालनालय परिपत्रक क्र.उसं/साप्रोयो/मिशान ऑक्सिजन/मार्गदर्शक तत्वे/२०२१/ 
&-५३७,दि.०९.०६.२०२१ 


उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णय दि.२१.०५.२०२१ रोजी निर्गमित 


करण्यात आला असून, संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन पत्रास अनुसरुन उद्योग 


संचालनालयाने संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दि.०९.०६.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना 


निर्गमित केल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये परिच्छेद २ मधील स्थिर भांडवली गुंतवणुक अंतर्गत आ) 
मध्ये नमूद Liquid Medical Oxygen (LMO) /Air Separation Unit (ASU) तसेच Cylinder उत्पादक 
घटकांची व्याख्येमध्ये खालील बाबी अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. . :- 


Transport Tankers. 
Cylinder Manufacturing : - Cylinders, Cryogenic Storage Tanks & Cryogenic 
Transport Tankers. 


Liquid Medical Oxygen (LMO) / Air Separation Unit (ASU) :-Oxygen Plant 
Manufacturing, Manifold, Tankers, Refilling & Filling Storage Tanks and Cryogenic 


तथापि दि. 24.04.2029 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. (अ) ९- (ii) मध्ये वरील काही 


बाबींचा समावेश नसल्याने संदिग्धता निर्माण होत आहे. सदर संदिग्धता दूर होण्यासाठी संदर्भाधीन 
क्र. १ येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. अ) ९- (ii) मधील उपरोक्त काही बाबीचा समावेश 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सबब सुधारित (अ) ९ - (ii) खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 


Plant and Machinery including Manifold, LMO Transport Tankers, Cylinders for 
Oxygen filling and Refilling, Oxygen Plant Manufacturing, Cylinder Manufacturing :- 
Cylinder,Cryogenic storage Tanks & Cryogenic Transport Tankers तसेच २५ मे. टन आणि 


त्यावरील क्षमतेच्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांची साठवणूक क्षमता हि स्थापित साठवणूक क्षमतेपेक्षा 
५ पट जास्त असणे बंधनकारक राहील. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.८२/उद्योग-८ 


2. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०२०३१४४६०३३८१० असा आहे. हे 
पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUNITA AJAY 


HAZARI 


(सुनिता हजारी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव (५ प्रत्र) 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव (५ प्रती) 

३. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव (५ प्रती) 

४. सर्वमंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक 

५. मा.विरोधी पक्षनेता ,विधान परिषद / विधान सभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

मुख्य सचिवांचे यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव ,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय ,विधान भवन, मुंबई 

१०. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग ,मुंबई 
११.११.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय ,मुंबई (५ प्रती) 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 
१३. विकास आयुक्‍त उद्योग, उद्योग संचालनालय, मुंबई 

१४. व्यवस्थापकीस संचालक, महावितण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५. आयुक्त ,अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६. सदस्य सचिवमहाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ , मुंबई 

१७. संचालक ,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, मुंबई 

१८.उद्योग सहसंचालकउद्योग संचालनालय ,, मुंबई 

१९. मैत्री कक्ष, मुंबई 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

२१. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे, मंत्रालय, मुंबई 

२३. उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४. उद्योग विभागातील सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी 
२५. निवड नस्ती. 


eon om” 


पृष्ठ २ पैकी २ 


